गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३८/नियोजन-२ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक-०४ जुलै , २०२३. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 

जा.क्र.प्रआ/७२५, दि.०६/०२/२०२३. 

प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी सदर रस्ते 
GOAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील खाळील इजिमा 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक न एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
शि . | खमारी- चुलोद -टेमणी- बरबसुपरा | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ५/५०० | २८.५०० | प्रमुख 
-बटाणा -खातीया- मोगर्रा - | ३९ (५.५०० कि.मी.) कि.मी. ।जिल्हा 
शिरपुर- कोचेवाही- वडेगाव रस्ता. | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ५/५०० मार्ग-६१ 


36 (4.400 कि.मी.) 


शासन निर्णय क्रमांक: रवियो-2023/प्र.क्र.138/नियोजन-2 


इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ६/८०० 
३२ (६.८०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/५०० 
४१२ (२.५०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ४/७०० 
३३ (४.७०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते 3/400 
४०९ (3.400 कि.मी.) 
नागरा- चांदणीटोला- नवाटोला- | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १/५०० १७.६०० | WAR 
घिवारी -शिवणी- उमरी- बघोली- | ३७ (१.५०० कि.मी.) कि.मी. ।जिल्हा 
काटी -कासा -पुजारीटोला- तेवढा | ग्रामीण मार्ग- ४५ | ०/०० ते १/८०० मार्ग-६२ 
रस्ता. (१.८०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ७२ | ०/०० ते 2/300 
(२.३०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते १/०० 
४१९ (१.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/०० 
२४२ (२.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/५०० 
२६५ (२.५०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ३/५०० 
३३, अ (३.५०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ७६ | ०/०० ते ३/०० 
(३.०० कि.मी.) 
मुंडीपार- ढाकणी -मुरी- पिंडकेपार | ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते १/५०० १०.२०० । प्रमुख 
-सेलटॅक्स कॉलनी - फुलचुर छोटा | २४१ (१.५०० कि.मी.) कि.मी. जिल्हा 
गोंदिया- आरटीओ रस्ता. ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/५०० मार्ग-६३ 
४१० (२.५०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/०० 
४११ (२.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०२ | ०/०० ते १/२०० 
(१.२०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते १/५०० 
२३४ (१.५०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते १/५०० 
१३६ (१.५०० कि.मी.) 
एकूण ५६.३०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः: रवियो-2023/प्र.क्र.138/नियोजन-2 


परिणामी, सदर रस्त्यांची लांबी विचारात घेता रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील गोंदिया 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५६.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (१३४३.२९० + ५६.३००) म्हणजेच १३९९.५९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २७.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (११२३.५४०-२७.५००) म्हणजेच १०९६.०४० कि. मी. 
इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २८.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( 
३९२२.५१०-२८.८००) म्हणजेच ३८९३.७१० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७०६१२३४१०७०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT 
SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझ्ामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, AMAA पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, गोंदिया. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, गोंदिया. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


